लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांचे 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता नाशिक 
पाटबंधारे विभाग, नाशिक अंतर्गत लघु पाटबंधारे 

अन्वेषण (आदिवासी) उपविभाग, नाशिक या 
कार्यालयातील नियत आस्थायी व रुपांतरीत आस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते 
दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुवाढ - २०२३/प्र.क्र.(१२५/२०२३)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ मार्च,२०२३ 


पहावे : १) वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०८.०२.२०२३. 
२) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.ला.क्षे.वि.प्रा.ना./ आ-१/७०८ /सन-२०२३, दिनांक ०८.०२.२०२३. 
3) शासन निर्णय क्रमांक : FATS - २०२२/प्र.क्र.'५८/२०२२)/लपा,दि.२९.०८.२०२२ 


प्रस्तावना: संदर्भ क्र.०१ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, sa अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
देण्यात आळे आहेत. 


शासन निर्णय : लपा कार्यासनाच्या अखत्यारितील संदर्भ क्र.०२ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांचे अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता नाशिक पाटबंधारे 
विभाग, नाशिक यांचे अंतर्गत लघु पाटबंधारे अन्वेषण (आदिवासी) उपविभाग, नाशिक या कार्यालयातील 
नियत आस्थायी व रुपांतरीत आस्थायी आस्थापनेवरील यांच्या कार्यालयातील २० नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना (सोबतच्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे) दि. ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ पर्यंत 
खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

२) उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 

३) मुदतवाढ मंजूरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे सहा 

महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झाळेळी नसतील. 

४) लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांचे कार्यालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या प्रस्तावामधील 
पदांची संख्या/पदामधील घट/पदामधील वाढ/सेवानिवृत्ती इ.माहिती अंतिम /अचूक आहे असे गृहित 
धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर करण्यात 

यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ - २०२३/प्र.क्र.(१२५/२०२३)/लपा 


या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांपैकी नियत आस्थायी आस्थापना व 
रुपांतरीत आस्थायी आस्थापना या पदांवरील होणारा खर्च मागणी क्र. आय - ३ मुख्य लेखाशीर्ष २७०१ 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे (८०) सर्वसाधारण ००१ संचालन व प्रशासन (०४) परिरक्षण आस्थापना, 
(योजनेतर) (०४(१५) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 
(२७०१-ए-०२१) या लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्यामधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. ०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केळेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यांत येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३१७१७३२१७१८२७ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by REKHA AJIT BHAWAR 


REKHA AJIT Shan 9 coven or 
MAHARASHTRA, OU = WATER RE URC 
BHAWAR Maange 
(रेखा भवार ) 


कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग 
सहपत्र : वरीलप्रमाणे 
प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर 
३) मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, जलसंपदा विभाग, नाशिक 
५) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 
६) कार्यकारी अभियंता, नाशिक पाटबंधारे विभाग, नाशिक 
७) कार्यासन आ (पुर्नरचना ), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
८) कार्यासन वित्त विभाग (व्यय-१२) HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 
९) कार्यासन वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१०) कार्यासन (लपा), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS - २०२३/प्र.क्र.(१२५/२०२३)/ळलपा 
शासन निर्णय : क्रमांक मुवाढ - २०२३/प्र.क्र.(१२५/२०२३)/लपा, 
जलसंपदा विभाग,मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-१७.०३.२०२३ चे सहपत्र 


परिशिष्ट -अ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
विभागाचे / उपविभागाचे नांव पद पदसंख्या 
लघु पाटबंधारे अन्वेषण (आदिवासी) |।१) उप विभागीय अभियंता a 
उपविभाग, नाशिक 
2) सहायक अभियंता, श्रेणी-२, शाखा ६ 
अभियंता, कनिष्ठ अभियंता 
३) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
४ वरिष्ठ लिपिक १ 
५) अनुरेखक Pe 
६) कनिष्ठ लिपिक २ 
७ टंकलेखक १ 
८) शिपाई २ 
९) चौकीदार १ 
१०) वाहन चालक १ 
एकूण २० पदे 


Digitally signed by REKHA AJIT BHAWAR 

R E KHA AJ IT DN: CN = REKHA AJIT BHAWAR, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 

B H AWA R RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.03.17 17:37:56 +05'30' 


(रेखा भवार ) 
कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


